दिवाणी न्यायाधिठा कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग कोरपना या 
न्यायालयासाठी पद निर्मिती करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१८ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२, 
दिनांक १० एप्रिल, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक 

संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक १० एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिवाणी 
Tae कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग कोरपना या न्यायालयासाठी पद निर्मिती 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मधील "कोरपना, 
जिल्हा चंद्रपूर येथील दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या 
न्यायालयासाठी पद निर्मिती" याखालील नमूद तक्त्यात अ.क्र. ७ येथे शिपाई पदाची वेतनश्रेणी "४४००- 
७४०० + TSF १३००” याऐवजी "४४४०-७४४० + ग्रेड पे १३००” अशी वाचण्यात यावी. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७२५१३०७०७४०१२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
Bha gyas hree पडत eller slant: 
2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028 
व 6 022a8b9ce837a7c854bb, 
Raj e n d fa B h a | d ka [| serialNumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e819 
4a7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 


Date: 2018.07.25 13:10:33 +05'30' 


(भाग्यश्री Asspr) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 

५. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२ 


६. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

७. सर्व अमु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
है 

९ 


. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 
१०.प्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
११.सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालये, 
१२.सह सिचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था उत्तन / नागपूर, 
१३.महालेखापाल १ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१४.महालेखापाल २, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई, 
१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी मुंबई, 
१७.जिल्हा कोषगार अधिकारी, चंद्रपूर, 
१८. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोरपना, चंद्रपूर, 
१९.वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई, 
२०.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने, 
२१.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


